राष्ट्रीय सेवा योजना 
सन २०२१-२२ या वर्षासाठी स्वयंनिर्वाहित रासेयो 
विद्यापीठनिहाय विद्यार्थी संख्या मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२१/प्र.क्र. ४१/साशि-७ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक: १४ ऑक्टोबर, २०२१. 
वाचा : 
१) भारत सरकार, युवा कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली 
यांचे अ.शा. पत्र H.G-20099/9/2029-NSS, दिनांक: १३ एप्रिल, २०२१. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०१० / (१३२ / २०१०) / साशि-७, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ९ डिसेंबर,२०१०. 
प्रस्तावना : 
राष्ट्रीय सेवा योजना ही केंद्र शासीत योजना असून, या योजनेंतर्गत नियमित कार्यक्रम आणि 
विशेष शिबीर या दोन उपक्रमांसाठी विद्यापीठ/संस्थांना दरवर्षी केंद्र शासनातर्फे विद्यार्थी संख्या मंजूर 
करण्यात येते. तथापि, सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता संदर्भाधिन पत्रान्वये केंद्र शासनाने विद्यार्थी संख्येचे 
वाटप - अनुदानित ३,२७,७०० आणि स्वयंनिर्वाहित एकक ६५,५०० इतकी विद्यार्थी संख्या महाराष्ट्र 
राज्याकरिता मंजूर केली असल्याने, आणि सन २०२१-२२ मध्ये नव्याने निर्माण विद्यापीठांचे रासेयो विद्यार्थी 
संख्या मंजुरीसाठीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यांना त्यांच्या इतर विद्यापीठातील मंजूर पण मागील वर्षात 
वितरित विद्यार्थी संख्येपेक्षा प्रत्यक्ष नोंदणी विद्यार्थी संख्या कमी असलेल्या विद्यार्थी संख्येतून विद्यार्थी संख्या 
मंजूर करून त्यानुसार महाराष्ट्राची एकूण स्वयंनिर्वाहित विद्यार्थी संख्या विद्यापीठ/संस्थानिहाय वाटप 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 
उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे, राष्ट्रीय सेवा योजनेसाठी सन २०२१-२२ च्या विद्यार्थी 
संख्या मंजूरीबाबत, नियमित कार्यक्रमासाठी ६५,५०० व विशेष शिबिर कार्यक्रमासाठी ३२,७५० अशी विद्यार्थी 
संख्या मान्य करण्यात आली असून, प्रवर्गनिहाय म्हणजेच अनुसूचित जातीसाठी ११.८ टक्के, अनुसूचित 
जमातीसाठी ९.४ टक्के व इतरांसाठी ७८.८ टक्के ATTA विभागणी करुन, अनुसूचित जातीसाठी 
७,७२९, अनुसूचित जमातीसाठी ६,१५७ व इतरांसाठी ५१,६१४ sat एकूण नियमित कार्यक्रमासाठी 
६५,५०० व विशेष शिबिर कार्यक्रमासाठी ३२,७५० अशी विद्यार्थी संख्या मान्य करण्यात आली असून, 
विद्यापीठ व संस्थानिहाय पुढील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे वाटप करण्यात येत आहे:- 


नियमित कार्यक्रम fears 
ae विद्यापीठाचे/ संचालनालयाचे स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय शिबिर 
/ संस्थेचे नाव एकूण स्वयंसेवक 
एकूण । अनु.जाती | अनु.जमाती | इतर arate 
सावित्रीबाई फुले पुणे 
Ec विद्यापीठ, पुणे १४,५०० | १,७११ | १,३६३ | 99,826 | ७,२५० 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२१/प्र.क्र. ४१/साशि-७ 


नियमित कार्यक्रम fears 
a विद्यापीठाचे/ संचालनालयाचे स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय शिबिर 
/ संस्थेचे नाव एकूण अनु.जाती | अनु.जमाती | इतर स्वयसेवक 
कू ी - eee 
२ | मुंबई विद्यापीठ, मुंबई ८,००० | ९४४ ७५२ ६,३०४ ४,००० 
३ | राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज | ६,००० | ७०८ ५६४ ४,७२८ | 3,000 
नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
४ | मराठवाडा विद्यापीठ, ५,००० | ५९० ४७० ३,९४० २,५०० 
औरंगाबाद 
५ | शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर | 8000 | ८२७ ६५९ ५,५१४ । ३,५०० 
६ | स्वामी रामानंद तीर्थ ee 2,400 | 330 २६४ 2.20% | 9,¥00 
मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 
७ | संत गाडगेबाबा अमरावती १,००० । ११८ ९४ ७८८ ५०० 
विद्यापीठ, अमरावती 
८ | महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान १,००० | ११८ ९४ ve G56 
विद्यापीठ, नाशिक 
९ | यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र २,५०० | २९४ २३५ १,९७१ १,२५० 
मुक्‍त विद्यापीठ, नाशिक 
संचालक (माध्यमिक व उच्च 
> ० | माध्यमिक), शिक्षण २७ २४ १८ १५८ | ९५ 
आयुक्‍्तालय,पुणे (+2 स्तर) 
= १ | पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर | १००० | ११८ ९४ ७८८ ५०० 
सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 
१२ | गोंडवाना विद्यापीठ, 24yoo | 24 234 १,९७० | १,२५० 
गडचिरोली 
१३ | संचालक, व्यवसाय शिक्षण च. 66 ९४ ७५ ६3१ ४०० 
प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 
१४ | संचालक, तंत्र शिक्षण ¥66 ९४ ७५ ६3३१ 800 
संचालनालय, मुंबई 
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी 
१५ | उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, १,२०० १४२ ११२ ९४६ ६०० 
जळगाव 
महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, 
१६ | राहूरी, जि. अहमदनगर ६ NGO | याक 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२१/प्र.क्र. ४१/साशि-७ 


नियमित कार्यक्रम विशेष 
विद्यापीठाचे/ संचालनालयाचे स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय शिबिर 
/ संस्थेचे नाव स्वयंसेवक 
एकूण । अनु.जाती | अनु.जमाती | इतर संख्या 
बह भारती विद्यापीठ १,००० । ११८ ९४ ७८८ ५०० 
विश्वविद्यालय, पुणे 
डा.बाबासाहेब आंबेडकर 
१८ | तंत्रशास्र विद्यापीठ, लोणेरे, । 2,000] २३६ | IC | १,५७६ | १,००९ 
जि.रायगड 
१९ | डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि ९०० | १०६ ८५ ७०९ ४५० 
विद्यापीठ, अकोला 
डा.बाळासाहेब सावंत कोकण 
२० | कृषी विद्यापीठ, दापोली, OOF | 23s 39 २९४ र 
जि.रत्नागिरी 
श्रीमती नाथीबाई दामोदर 
२१ | ठाकरसी महिला विद्यापीठ, ४०० ४७ 3¢ 3494 200 
मुंबई 
२२ | वसंतराव नाईक मराठवाडा S66 R19 3¢ ३१५ 200 
कृषि विद्यापीठ, परभणी 
23 | महाराष्ट्र पश्नू व मत्स्य विज्ञान | ३०० २४ १९ १५७ cz me 
विद्यापीठ, नागपूर 
कवी कुलगुरु कालिदास 
२४ | संस्कृत विश्वविद्यालय, वं 00 | AR Ea ० ७८ Yo 
रामटेक, जि. नागपूर 
२५ | महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय fia a6 i q Ea 5 ७९ ५० 
हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा 
२६ | प्रगत तंत्रज्ञान संरक्षण संस्था cae 00 १२ ९ ७९ Yo 
(अभिमत विद्यापीठ), पुणे 
कृष्णा इन्स्टिटयुट ऑफ 
२७ | मेडीकल सायन्स कॉलेज २७७. , कढ चट १५८ वि ळल 
(अभिमत विद्यापीठ) कराड 
डी.वाय.पाटील अभिमत 
२८ | विद्यापीठ, नवी मुंबई, 300 ३६ २८ २३६ १५० 
जि. ठाणे 
२९ | डी.वाय.पाटील अभिमत ता ४७ Ye 394 200 
विद्यापीठ,कोल्हापूर 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२१/प्र.क्र. ४१/साशि-७ 


नियमित कार्यक्रम विशेष 
7 विद्यापीठाचे/ संचालनालयाचे स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय शिबिर 
WP. | , संस्थेचे नाव एकूण aa oer स्वयंसेवक 
एकूण | अनु.जाती | अनु.जमाती | इतर 2 
संख्या 
प्रवरा वैद्यकीय महाविद्यालय 
30 | (अभिमत विद्यापीठ), लोणी, ५०० 4Q sig २३९४ २५० 
जि. अहमदनगर 
व टिळक महाराष्ट्र अभिमत oe १०६ ८५ ७०९ दर 
विद्यापीठ, पुणे 
संजय घोडावत विद्यापीठ, 
३२ कोल्हापूर ३०० ३५ २९ २३६ १५० 
एमजीएम आरोग्य विज्ञान 
33 | संस्था (अभिमत विद्यापीठ), ५०० GQ v9 ३९४ २५० 
नवी मुंबई, जि. ठाणे 
३४ | संदिप विद्यापीठ, नाशिक १०० | ०० १२ ९ (92 ५० 
गोखले राज्यशास्त्र आणि 
३५ | अर्थशास्त्र संस्था (अभिमत ण ०० १२ ९ ७९ ५० 
विद्यापीठ), पुणे 
३६ | विश्वकर्मा विद्यापीठ, पुणे १०0 | ०० १२ ९ (9९ ५० 
नरसी मोनजी व्यवस्थापन 
३७ | अभ्यास संस्था (अभिमत fad ०० १२ ९ ७९ 40 
विद्यापीठ), मुंबई 
3 डा. होमी मांभा राज्य lisa os १२ ९ ७९ Go 
विद्यापीठ, मुंबई 
एकूण | ६५,५०० | ७,७२९ | ६,१५७ | ५१,६१४ | ३२,७५० 


तथापि, सदर विद्यार्थी संख्या स्वयंनिर्वाहित एकक अंतर्गत असल्यामुळे, या विद्यार्थी संख्येस केंद्र शासन 
अथवा राज्य शासन यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे अनुदान प्राप्त होणार नाही. या संदर्भात राज्य शासनाचा 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१०/(१३२/२०१०)/साशि-७, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२, दिनांक ९ डिसेंबर,२०१० या 
शासन निर्णयाचा आधार घ्यावा. या विद्यार्थी संख्येसाठी विद्यापीठांकडे जमा होणाऱ्या शुल्कातून विद्यापीठांनी 
आपल्या स्तरावर अनुदानाचे वाटप करावयाचे आहे. (राज्य शासन किंवा केंद्र शासनाकडून अनुदान प्राप्त होणार 
नाही.) विद्यापीठांनी वर्षअखेरीस स्वयंनिर्वाहित एककाचे स्वतंत्र लेखे शासनास सादर करावेत. विद्यापीठ/ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२१/प्र.क्र. ४१/साशि-७ 


संचालनालय/संस्था यांनी वरीलप्रमाणे रा.से.यो. विद्यापीठनिहाय, प्रवर्गनिहाय मंजूर केलेल्या संख्येपेक्षा जास्त 
विद्यार्थी संख्या, या योजनेखाली नोंदवून घेवू नये. तसेच सन २०२१-२२ या वर्षासाठी प्रवर्गनिहाय विद्यार्थी 


संख्येनुसार 


संबंधितांना वाटप करावे. 


प्रत्येक विद्यापीठ/संचाळनालय/संस्था यांनी त्यांना वाटप केलेल्या विद्यार्थी संख्येचे, त्यांना संलग्न 
असलेल्या सर्व महाविद्यालयांना प्रवर्गनिहाय वाटप करुन, त्याची प्रत शासनास पाठवावी. विद्यापीठांनी 
प्रत्यक्षात नोंदविलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०२१ पर्यंत कळवावी. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११०१४१६०५५२६८०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


Cc WwW A -5 


७. 
ह. 
g. 
qo, 
99. 
१२. 
१३. 
१७. 
१६५. 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG 
LUBAL 
Date: 2021.10.14 16:07:51 +05'30' 


(प्रताप पां. लुबाळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

मा. मंत्री / राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, 

प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण), मंत्रालय, मुंबई, 

उप सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, शास्त्री भवन, 
नवी दिल्ली 


. aa संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रिय संचालनालय, युवा कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रालय, भारत 


सरकार, पुणे, 

कुलसचिव, सर्व संबंधित विद्यापीठे, 

संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे, 

संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) शिक्षण आयुक्तालय, पुणे (+2 स्तर), 
संचालक,तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई, 

संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई, 

कार्यक्रम समन्वयक तथा संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना, सर्व विद्यापीठे, 
नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई, 

वित्त विभाग (व्यय-५), व (अर्थसंकल्प-८),मंत्रालय, मुंबई, 

कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


१६. निवडनस्ती, साठि-७. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


